रात्रशाळेतील सर्वकष धोरणाबाबतचा दिनांक 
३०.०६.२०२२ च्या शासन निर्णयास दिलेली 
स्थगिती उठविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४/टिएनटि-१ 
चौथा मजला, खोली क्र. ४४०, विस्तार इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: २५ एप्रिल, २०२३ 
वाचा : 
१) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.५८/टिएनटि-१, दि .१७.०५.२०१७ 
२) शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.५८/टिएनटि-१, दि.०८.०६.२०१८ 
3) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२८४/टिएनटि-१, दि.२५.०७.२०१९ 
४) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ४/टिएनटि-१, दि.१७.०१.२०२२ 
५) शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ४/टिएनटि-१, दि.३०.०६.२०२२ 
६) शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ४/टिएनटि-, दि.०८.१२.२०२२. 
७) शासन पूरक पत्र क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४/टिएनटि-, दि.०८.१२.२०२२ 


शासन निर्णय:- 


मा.मंत्री (शाळेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेखाली रात्र शाळेबाबत तरतूदी करण्याच्या अनुषंगाने दिनांक 
१९.१२.२०२२ रोजी दुपारी ३.३० वाजता बालभारती, नागपूर येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर 
बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार संदर्भ क्रमांक ६ येथील शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या 
समितीत श्री. अशोक बेलसरे, अध्यक्ष, शिक्षक भारती व श्री. चंद्रकांत म्हात्रे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य रात्र प्रशाळा, 
मुख्याध्यापक संघटना यांचा समावेश करण्यात येत आहे. 
०२. तसेच रात्रशाळांसंदर्भात आवश्‍यकतेनुसार जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था यांचे प्राचार्य यांचा तसेच 
माहितगार इतर व्यक्तींचा समावेडा समितीत समिती अध्यक्ष तथा आयुक्त शिक्षण यांनी करावा. 
०३. संदर्भ क्रमांक ७ येथील शासन पूरकपत्र दिनांक ०८.१२.२०२२ अन्वये शासन निर्णय दिनांक 
३०.०६.२०२२ मधील तरतूदीच्या अंमलबजावणीस दिलेली स्थगिती यान्वये उठविण्यात येत आहे. 


०४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४२५१६०८४६६०२१ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 1 (1५-48 VASANT 
MAHAJAN 


(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४/टिएनटि-१ 


४) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
५) मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

८) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
९) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सवी 

११) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) मा.अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) मा.अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) मा. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१७ शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१८) आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे, 

१९) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 

२०) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सर्व) 

29) विभागीय उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई 

२२) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), जिल्हा परिषद. 

२३) शिक्षाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, सर्व महानगरपालिका 

२४) राज्य सयोजक,महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद 

24) कार्याध्यक्ष,शिक्षक भारती 

२६) अध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिक्षक Ves 

२७ निवडनस्ती (टिएनटि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


